बदली/पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
श्री.विश्वास बु. नाईक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०२३/प्र.क्र.९१(६) /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५/०५/२०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, श्री.विश्वास बुधाजी 
नाईक, उप अभियंता(स्था.), जि. प. (बांध.) उप विभाग, पेण, जि. रायगड यांची सा.बां.वि.,शासन area, क्र. 
एलटीएस-२०२३/प्र.क्र.६४/सेवा-२, दि.०४/०५/२०२३ अन्वये सा.बां.उप विभाग,विटा, जि.सांगली येथे करण्यात 
आलेली बदली या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. सबब, पुढील seas श्री.नाईक, उप अभियंता(स्था,) हे 


जि. प. (बांध.) उप विभाग, पेण, जि. रायगड या पदावर कार्यरत राहतील.. 


2. सदर BAT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२५१५५२४०६६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = PATIL SWATI ae 
SACHIN Se 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण/पुणे 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/रायगड 

४. श्री.विश्वास नाईक, उप अभियंता(स्था.) यांना संबंधित मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

यांच्यामार्फत. 

५. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (बांधकामे/ रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

. निवडनस्ती (सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ळ 


